RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


MAIN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ४२ ] 


मंगळवार, मे ५ , २०१५ / वैशाख १५ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ८ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ मे २०१५ 


~ 


शुद्धिपत्र 


. 


. 


क्रमांक ग्रापंनि -२०१४ / प्र.क्र .२०३ /पं.रा- २. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग , क्रमांक ग्रापंनि -२०१४ / प्र.क्र .२०३ /पं.रा-२ , 
दिनांक २५ मार्च २०१५ याव्दारे, राज्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर , सांगली, वर्धा व गोंदिया या जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येच्या संख्येत वास्तविक तफावत असल्याचे शासनाच्या 
निदर्शनास आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात उक्त चार जिल्ह्यांचे सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सरपंच व उप सरपंच) निवडणूक नियम, १९ ६४ मधील नियम २- अ च्या पोट -नियम (१) व ( २ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढे विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सुधारणा करून, 

( अ) सोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ मध्ये दर्शविल्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला 
( अनु . जाती , अनु. जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी, राज्यातील ग्रामपंचायती (केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या 
अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या ग्रामपंचायती वगळून ) मधील सरपंचाची पदे विनिर्दिष्ट करीत आहे ; आणि 

( ब ) अशा प्रकारे आरक्षित करण्यात आलेल्या सरपंच पदाचे सोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अहमदनगर , सांगली, वर्धा 
व गोंदिया या जिल्ह्यांच्या संदर्भात जिल्हानिहाय वाटप करीत आहे : 


.. 


(१ ) 


भाग चार - ब -८ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मे ५ , २०१५ / वैशाख १५, शके १९३७ 


अनुसूची -१ 


अ.क्र . 


सरपंच पदासाठी आरक्षित करण्यात आलेले प्रवर्ग 

( २ ) 


आरक्षित सरपंच पदाची संख्या 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 

२ 


अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती 
नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) 
सर्वसाधारण ( सर्व प्रवर्गातील महिलांसह ) 


३ 


३३६८ पदे ( पैकी १६ ९ ० महिलांकरिता ) 
१ ९ ४१ पदे ( पैकी ९ ७ ९ महिलांकरिता ) 
६७७८ पदे ( पैकी ३३९ ८ महिलांकरिता ) 
१३०१२ पदे ( पैकी ६५१३ महिलांकरिता ) 
२५० ९९ पैकी १२५८० ( महिलांकरिता ) 


४ 


एकूण 


... 


अनुसूची-२ 


अ . क्र . जिल्हा 


खुला प्रवर्ग 


अनुसूचित जाती 

आरक्षित 
सरपंचाची पदे 


अनुसूचित 

जमातीसाठी 
आरक्षित सरपंचाची पदे 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी आरक्षित 

सरपंचाची पदे 


बिगर 
अनुसूचित 

क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतींची 

संख्या 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 


अनुसूचित जाती व 

महिला 


अनुसूचित जमाती 
व अ . ज . महिला 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी व 


सर्वसाधारण व 
सर्वसाधारण महिला 


अ . जा . 


ना . मा . प्र . महिला 


१० 


१२३ ९ 


७७ 


७७ 


४८ 


४ ९ 


१६७ 


१६८ 


३२६ 


३२७ 


१३ 


७०४ 


४२ 


४२ 


२ 


२ 


९ ५ 


२१३ 


२१३ 


अहमदनगर 
सांगली 
वर्धा 
गोंदिया 


३० 


५१४ 


३६ 


३७ 


३५ 


३५ 


६ ९ 


७० 


११६ 


११६ 


३४ 


५४८ 


३३ 


३४ 


५० 


७४ 


७४ 


११७ 


११७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जी . डी . भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ५ , २०१५ / वैशाख १५ , शके १९ ३७ 


३ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort 

Mumbai 400 001, dated 5th May 2015 


CORRIGENDUM 


No.GPN.2014 /C.R.203/PR - 2.- Whereas , by Government Notification Rural Development 
Department No.GPN - 2014 /C.R.203/PR - 2 , dated 25th March 2015 Government of Maharashtra 
has specifies the number of offices of Sarpanchas to the Districts in the State; 


And whereas, it is observed that the population of Ahmadnagar , Sangli , Wardha and Gondia 
is factually different ; 


And whereas , it is expedient to specify that the number of offices of Sarpanchas on the 
population basis of these four Districts ; 


Now therefore, in pursuance of the powers conferred by sub -rule ( 1) and (2 ) of rule 2A of the 
Maharashtra Village Panchayats (Sarpanch and Upa -Sarpanch ) Election Rule , 1964 the 
Government of Maharashtra , hereby amend the said the notification , 


(a ) specifies the number of offices of Sarpanchas in the Village Panchayats in the State 
( excluding the Scheduled Areas declared by the Government of India ) for the Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes , the category of Backward Class of Citizens and Women (including the 
women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the category of Backward 
Class of Citizens) as shown in Schedule- I appended hereto; and 


(6 ) allots the offices of Sarpanchas so reserved to the Ahmadnagar , Sangli , Wardha and 
Gondia Districts as shown in Schedule - II appended hereto : 


Schedule - 1 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Category of Persons for whom offices 
of the Sarpanchas are reserved 

( 2 ) 


Number of offices of 
Sarpanchas reserved 

( 3 ) 


1 


Scheduled Castes 


3368 (out of which 1690 for women ) 


2 


Scheduled Tribes 


1941 (out of which 979 for women ) 


3 


6778 (out of which 3398 for women ) 


Backward Class of Citizens 
( including Vimukta Jatis and 
Nomadic Tribes ) 


4 


Open Category 


13012 ( out of which 6513 for women ) 


Total ... 


25099 out of which 12580 (women ) 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , 


मे 


५, २०१५ / वैशाख १५ , शके १ ९ ३७ 


Schedule - II 


Sr. 


Name of 


Open Category 


No. 


District 


Number 
of Village 
Panchayats 
from Non 
Scheduled 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 
Scheduled 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 
Scheduled 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 
for the 


Backward 


Areas 


Castes 


Tribes 


Class of Citizens 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


S.C. General 


General-Women 


S. T. General 

and 
S.T. Women 


B.C.C.General 

and 


and 
S.C. Women 


B.C.C Women 


10 Ahmadnagar 


1239 


77 


77 


48 


49 


167 


168 


326 


327 


13 Sangli 


704 


42 


42 


2 


2 


95 


95 


213 


213 


30 Wardha 


514 


36 


37 


35 


35 


69 


70 


116 


116 


34 Gondia 


548 


33 


34 


49 


50 


74 


74 


117 


117 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


